जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या 
व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय सदस्यांची 


नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


जिल्हा - परभणी 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५६/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- (१ कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम ,३- 
दिनांक १४.०३.२०१७ 
(२) अतिरिक्‍त आयुक्त पशुसंवर्धन यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. एसएलटी / कायदे / २९४ / 
१३४४५-४८ / २०१८ / पसं-१२, औंध, पुणे-६७, दि. ९.१०.२०१८ 
(३) जिल्हाधिकारी, परभणी यांचे क्र. जिपठआ/पस/तां-१/प्रासंका/४(८)/४०५-०७/२०१८, 
दिनांक १६.३.२०१८ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक (प्राणी क्लेष 
प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम, २००१ च्या नियम ३ मधील तरतुदीनुसार 
संदर्भाधीन दिनांक १४ मार्च, २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक 
सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर व्यवस्थापकीय 
समितीवर गोशाळा/ पांजळपोळ संस्थेचे अध्यक्ष, प्राणी विषयक कार्य करणारे सेवाभावी संस्थेचे 
सदस्य, सर्वसाधारण समितीने नामनिर्देशीत केलेल्या व्यक्‍ती आणि मानवहीत कार्य करणारे / 
प्राण्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्‍ती इ. क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्‍तींची अशासकीय सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


२. जिल्हाधिकारी, परभणी यांच्याकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव विचारात घेवून सदर्भाधीन 
दिनांक १४/०३/२०१७ अधिसूचनेतील खंड (क) (३) येथील तरतूदीनुसार परभणी जिल्ह्यातील 
प्राणी esy प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीवर खालील व्यक्तींची अशासकीय 
सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर अशासकीय सदस्य पदाचा कार्यकाळ 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून तीन वर्षे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५६/पदुम-३ 


अ.क्र. | अशासकीय सदस्याचे नांव क्षेत्राचे नांव पदनाम 

| श्री. माणिक प्रभु रासवे, संबंधित जिल्ह्यातील अझासकीय 
रा.रामेटाकळी, ता.मानवत, TNO पांजरपोळ सदस्य 
जि.परभणी. संस्थांपैकी एका संस्थेचा 

अध्यक्ष. 

२ श्री. लक्ष्मीकांत तानाजीराव नन्नवरे, | प्राणी कल्याणविषयक कार्य | अशासकीय 
रा.सरफराज नगर, परभणी, करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचे | सदस्य 
जि.परभणी दोन सदस्य. 

३ श्री. विजय सुखदेव, अशासकीय 
रा.राहुल नगर, परभणी, सदस्य 
जि.परभणी 

४ श्री. शिवप्रसाद मारोती कोरे, सर्वसाधारण समितीने । अशासकीय 
रा.आनंद नगर, परभणी, नामनिर्देशित केलेल्या दोन | सदस्य 
जि.परभणी व्यक्‍ती 

५ श्री. अरूण बाबुराव पवार, संबंधित जिल्ह्यातील अझासकीय 
रा.नुतन नगर, सुपर मार्केट, परभणी, मानवहितकारक कार्य सदस्य 
जि.परभणी करणारे/ प्राणी 

६ NA. अखील म. इब्राहीम अन्सारी, | कल्याणासाठी कार्य करणारे | अशासकीय 
रा.कालाबार, परभणी, कार्यकर्ते. सदस्य 
जि.परभणी 

७ श्री.मोहमंद आखिल मोहमद अशासकीय 
ईबरहिम अनसारी, सदस्य 
कालाबावर प्लॉट, गोरक्षण मंदिराच्य 
विरुध्द, रिसाला, 
जि. परभणी. 

टॅ श्री.उध्दव बापुराव शिदे, अझासकीय 
धनगर गल्ली, ता.गंगाखेड, सदस्य 
जि.परभणी. 

३. अ.क्र. ७ व ८ येथील २ व्यक्तींचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकूल प्राप्त होण्याच्या 


अटीच्या अधिन राहून परभणी जिल्ह्यातील प्राणी ate प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय 
समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५६/पदुम-३ 


छ. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५/.॥90॥99॥॥.90५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१११६१८०५४६५००१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Vikas Tulshiram Kad: 
f Maharashti 


Vikas Tulshiram o-rsresturesna so oes 


talCode=400032, st=Mah. hy 
2.5.4.20=9869ec61c857e78e82b7a1 9b04c6d22F 


K. 8ef1 b&8dbc9b19d45ef776d80ef1 48059, 
adam se 


ki Ishi de 
Date: 2018.11.17 13:19:13 --05'30' 


(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३. अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
४. आयुक्त WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७ 
५. अतिरिक्‍त आयुक्त, WAI तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे 
६. मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 
७. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
८. महाव्यवस्थापक, देवनार पश्युवधगृह, मुंबई. 
९. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 
११.सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त, Was. 
१२.सर्व जिल्हा WAS उपआयुक्त 
१३.सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१५.परभणी जिल्ह्यातील प्राणी ety प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे 
सर्व अशासकीय सदस्य 
१६.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


